राज्यात एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS), मध्यान्ह 
भोजन योजना (MDM) व सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेमारफत (PDS) या योजनांतर्गत पोषणतत्व 
गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरित करणेबाबत 
केंद्र व राज्य शासन तसेच संबंधित प्रशासकीय 
विभागांतर्गत समन्वय/नियंत्रण राखण्यासाठी मा.मुख्य 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली सुकाणू 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२६२१/प्र.क्र.३८/नापु-२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- ०४ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- 

१) केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे क्रमांकः 94-9/2090-BP-ll, दिनांक 
१४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीचे पत्र. 

२) सचिव, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे अ.शा.पत्र क्र.१५-१/२०२१- 
BP-Il(Pt.(E-308&88), दि.१५.०१.२०२१. 

३) शासन निर्णय,क्र.संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६(भाग-२)/नापु-२९, दि.२८.०१.२०२१. 

४) शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२६२१/प्र.क्र.३८/नापु-२९, दि.२४.०८.२०२१. 

५) केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे क्रमांकः १५-१/२०१७-87०-॥(01.)(8-३३७९९७), 
दि. १८.०४.२०२२ रोजीचे पत्र. 

६) शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२६२१/प्र.क्र.३०३/नापु-२९, दि.१७.१०.२०२२. 

७) मा.मुख्य सचिव, HAM. यांचे अध्यक्षतेखाली सूकाणू समितीच्या दि.०८.०६.२०२३ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय :- 


वरील संदर्भ क्र.9 येथे नमूद मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षेखालील सूकाणू समितीच्या बैठकीत 
घेलेल्या निर्णयानुसार, संदर्भ क्र.४ येथे नमूद शा.नि., दि.२४.०८.२०२१ अन्वये ICDS/MDM/TPDS 
योजनांतर्गत “पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified Rice) वितरीत करणे” या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्य शासन तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागांतर्गत समन्वय/नियंत्रण 
राखण्यासाठी मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत सूकाणू समितीमध्ये अपर 
मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा सदस्य म्हणून 
GATS करण्यात येत आहे. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/प्र.क्र.३८/नापु-२९ 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे समावेशनानंतर आता 


सदर सूकाणू समिती खालीलप्रमाणे राहील:- 


2 


अ.क्र. समिती सदस्य पद 
।_१_ | मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष 
२ ।मा. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, आदिवासी विकास विभाग सदस्य 
30 ।मा.अ.मु.स./प्र.स./सचिव, शालेय शिक्षण विभाग सदस्य 
४  ।मा.अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महिला व बाल विकास सदस्य 
५. | AL अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सदस्य 
६ ।मा.अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अ.ना. पु. व ग्रा.सं. विभाग सदस्य 
सह सचिव/उप सचिव, SAT. पु. व ग्रा.सं. विभाग, सदस्य सचिव 


सदर सूकाणू समितीची कार्यकक्षा संदर्भ क्र.४ येथे नमूद शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४१२१३२९१३०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SATISH 
SHRIDHAR SUP 


(achat सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्राळय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/प्र.क्र.३८/नापु-२९ 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

नियंत्रक (शिधावाटप), व संचालक नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा) 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

निवडनस्ती (नापु-२९) 


